वाचा :- 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत निवड 
श्रेणीमध्ये श्रेणीमध्ये AGP wooo ते AGP 
८००० तसेच ALIA ते AL १२ मध्ये 
स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : १७ फेब्रुवारी, २०२२. 


, शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 


दि. २७.०२.१९८९. 
शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१०. 


४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, 


दि. १५.०२.२०११. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 


दि. ०२.११.२०१७. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹०/०8), 


दि. १८.०७.२०१८. 


. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 


दि. २८.०१.२०१९. 


, शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 


दि. ०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९. 


१०.संचाळक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/विषयतज्ञ/ 


प्रशा-१/८००५, दि. १२.०७.२०२१ व दि. ०१.१२.२०२१. 


११.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उछशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१०७७९ 


दि. ०४.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 


१२.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१२८०० 


दि. २९.१०.२०२१ व दि. ०६.१२.२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


शासन निर्णय :-- झासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ 
दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement 
Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतीळ तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
2099 (24/99) विशि-१ दि. 94.02.2099 अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 
मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये 
विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दि. १८.०७.२०१८ च्या 
अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ 
येथील दि.०८.०३.२०१९ झासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांना निवड श्रेणी मध्ये स्थान निश्चिती 
करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये 
छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. १२.०७.२०२१, 
दि. २७.०९.२०२१ ते दि. २८.०९.२०२१ व दि. २७.१०.२०२१ ते दि. २९.१०.२०२१ या कालावधीत 
घेतलेल्या बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. 90,99 व १२ येथील पत्रान्वये शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक यांची निवड श्रेणीमध्ये AGP ७००० ते AGP ८०००, तसेच ALIA TAL १२ 
मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधीळ सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career 
Advancement Scheme) निवड श्रेणीमध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना क्र. एफ १-२/ 
2049/(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र “अ 
मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून स्थान 
निश्चिती करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ”मधीळल सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड श्रेणी मध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,क्र. संकीर्ण- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्ठविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥0१/859॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१७१७१७५८४१०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAYA RAMBHAU 


DATTAT RAYA KAHAR 


DN: CN = DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR, C. 
= IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
RAM B H A U KA H A R Maharashtra, OU = HIGHER & TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2022.02.17 17:19:17 +05'30' 


(द. XT. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- प्रपत्र अ” 


) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 
) 
) 
) 
) 


सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 

१०) सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
११) निवडनस्ती/मशि-१. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत निवड श्रेणी AGP ७००० ते ८००० / AL-99 ते AL-92) मध्ये स्थाननिश्चिती ) 


प्रपत्र-अ 
(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४६/मशि-१, दिनांक १७.०२.२०२२ सोबतचे) 


अ. | सहाय्यक प्राध्यापकाचे नाव | विषय  । संस्था/महाविद्यालय/ अध्यापक | निवड श्रेणी (AGP 
क्र. महाविद्यालयाचे नाव ७००० ते AGP ८००० / 
ALQ9 ते ॥। १२) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
णो . | श्री. संदिप शिवलिंग गाडे | राज्यशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, २३.१२.२०१८ 
कोल्हापूर 
२ श्री. संजय नारायण कानिंदे | राज्यशास्त्र । वसंतराव नाईक शासकीय कला | १४.०९.२०१८ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
3 | डॉ. अनिल चिंधाबनकर । राज्यशास्त्र । वसंतराव नाईक शासकोय कला | 24.09.2098 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
४ | डॉ. रमेश जगन्नाथ पेरकर । राज्यशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ०१.०३.२०१८ 
संस्था, अमरावती 
५ | श्रीम. शितल मनोज इतिहास इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, ।०६.०३.२०१८ 
पंचीकर मुंबई 
६ | डा. मुक्ता पुंडलिकराव संगीत शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान  ।०१.०३.२०१८ 
महल्ले संस्था, अमरावती 
७ | डा. दादाराव भोमाजी भूगोल UAHA अध्यापक १८.२.२०१९ 
इंगोले महाविद्यालय, भंडारा 
८ |S. उज्वला मधुकर डोणे | भूगोल शासकोय अध्यापक २४.७.२०१७ 
महाविद्यालय, रत्नागिरी 
९ | श्रीम. विद्या मधुकराव इंगोले | समाजशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, २५.१०.२०१८ 
कोल्हापूर 
| ० | डा. साधना संतोष खंडार । भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | १०.०२.२०१८ 
(ASH) संस्था, अमरावती 
।११ डॉ. रतनकुमार विठोबा हजारे | भूगोल एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई | ०९.०५.२०१७ 
१२ | डा. सिमा संजू मालेवार भूगोल वसंतराव नाईक शासकोय कला | २४.०३.२०१८ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
१३ | डॉ. अविनाठा वसंतराव भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय कला | २६.०२.२०१८ 
तलमले व विज्ञान संस्था नागपूर 
१४ । श्रीम. अनिता नरेंद्र महे | प्राणीशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर | ०८.१०.२०१८ 
१५ | डा. राजेंद्र विठ्ठलराव तिजारे | प्राणीशास्र । शासकोय विज्ञान संस्था, नागपूर | २४.०९.२०१७ 
१६ । श्री. रूपेश निवृत्ती राऊत =| wera । एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई | 09.90.209¢ 
१७ | ST. अर्चना रामेश्वर रसायनशास्त्र | शासकीय ज्ञान विज्ञान २९.१२.२०१७ 
चापोलीकर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
RAMBHAU KAHAR ५ Son 
(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२४६/मशि १ 


अ. । सहाय्यक प्राध्यापकाचे नाव | विषय | संस्था/महाविद्यालय/ अध्यापक | निवड श्रेणीमध्ये (AGP 
क्र महाविद्यालयाचे नाव ७००० ते ॥७? ८०००/ 
॥1_११ ते ॥॥_१२) 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१८ | डॉ. वैशाली लक्ष्मीकांत अर्थशास्त्र । शासकीय ज्ञान विज्ञान ०५.०२.२०२० 
देशमुख महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१९ | डा. बाळासाहेब पंढरी कांबळे| वाणिज्य एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई | 09.3.2020 
२० | डा. विजय गंगाधर चवळे । वाणिज्य सिडनहेॅम महाविद्यालय मुंबई  । २२.१०.२०२० 
२१ | डॉ. राधिका रामचंद्रन अय्यर | वाणिज्य सिडनहॅम महाविद्यालय मुंबई | ०१.३.२०२० 
२२ | डॉ. अंजली अरविंद वाणिज्य इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | ०९.१.२०२१ 
आळेकर मुंबई 
२३ | डॉ. सुमेरु देवराव गोंडाणे । तत्वज्ञान  । वसंतराव नाईक शासकीय कला | १०.२.२०२१ 
व विज्ञान संस्था नागपूर 
२४ | डा. सुजाता वामनराव भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय कला | 29.02.2029 
दामके व विज्ञान संस्था नागपूर 
२५ | डॉ. प्रदीप सुधाकरराव प्राणीशास्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान  । २७.०९.२०१९ 
देशमुख संस्था, अमरावती 
DATTATRAYA झक oazaravaaanny 


: CN = DATTATRAYA RAMBHAU 
A\ 


DN: 
RAMBHAU KAHAR य OO HIGHER 


& TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2022.02.17 17:19:49 +05'30' 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


